सन २०२१-२२ च्या वार्षिक “प्रसिध्दी' कृती 
आराखड्यास (Media Plan 2029-2022) 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२१/०६/प्र.क्र.४२६/पर्यटन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा : १. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मावज-२०१६/प्र.क्र.३९७/३४, 

दिनांक ५.१.२०१७. 

२. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मावज-२०१७/प्र.क्र.१५३/३४, 
दिनांक २१.७.२०१७. 

३. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. महोत्सव -२०१८/१२/ 
प्र.क्र.११२६/पर्यटन, दिनांक ७.१.२०१९ 

४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१. 

५. पर्यटन संचालनालयाचे पत्र क्र. प.सं./प्रसिध्दी/प्र.अनु./२०२१/२१७२, 
दिनांक २७.०५.२०२१. 

६. पर्यटन संचालनालयाचे पत्र क्र. प.सं./प्रसिध्दी/प्र.अ./१४०/२०२१/२८७२, 
दिनांक ३०.०९.२०२१ 


प्रस्तावना : 

राज्यातील पर्यटनाला चालना देऊन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राज्यातील 
पर्यटनस्थळांची व्यापक प्रमाणावर प्रसिध्दी व प्रचालन करुन देज्ी - विदेशी पर्यटकांना मोठ्या 
प्रमाणावर आकर्षित करण्यासाठी पर्यटन संचालनालयामार्फत विविध प्रसिध्दी माध्यमाद्वारे प्रसिध्दी 
मोहिम राबविण्यात येत आहे. यास अनुसरुन संदर्भ क्रमांक ५ येथील दिनांक २७.०५.२०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी रु.१००.०० कोटी एवढ्या खर्चाचा वार्षिक 
“प्रसिध्दी' कृती आराखडा सादर करण्यात आला होता. तथापि, संदर्भ क्रमांक ४ च्या वित्त 
विभागाच्या दि.२४.०६.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय तसेच वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीच्या अनुषंगाने पर्यटन संचालनालयाने संदर्भ क्रमांक ६ येथील दिनांक ३०.०९.२०२१ च्या 
पत्रान्वये सादर केलेल्या सुधारित प्रस्तावानुसार सन २०२१-२०२२ च्या रुपये ४५.०० कोटीच्या 
वार्षिक 'प्रसिध्दी' कृती आराखड्यास (Media Plan 2029-2022) मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय : 


सन २०२१-२०२२ या वर्षासाठी रुपये ४५.०० कोटी इतक्या खर्चाच्या वार्षिक प्रसिध्दी कृती 
आराखड्यास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/०६/प्र.क्र.४२६/पर्यटन 


Annual Media Plan for the year 2021-22 


Sr.No. Media Particulars Tentative Cost 
in Crores. 
Rs. 
1 Domestic Events & Festivals 


a.Domestic Events / Festivals — 
(Mumbai Tourism Festival, 
Elephanta, Kalidas,Ellora,Chikhaldara etc.) Rs. 5.00 
b.Domestic events/Festivals sponsored by DOT 
c.Publicity support for organising events/festivals by 
the NGO’s,private/ other Govt. organisations 


2 Domestic / International Exhibitions, Travel Trade Rs.5.00 
Events & Roadshows शिश 


3 Digital Marketing 


Website, Google Ads. Paid Digital Marketing, | Rs. 2.00 
Search Engine Optimization Ads. 
4 Social Media /PR Agency Empanelment (Monthly Rs. 3.00 


Retainer charges + Social Media Paid activities in 
Facebook, Twitter, Instagram etc)content writers exp. 
Social Media Contest, Influencer, Programme 


5 Television 

a. National / Regional Rs. 7.00 
| Print Media 

Newspaper 

a. Within state Rs.4.00 

b. out of state Rs.1.00 

c. Magazines Rs.1.00 Rs. 07.00 

d. Printing of Pub. Literature Rs.1.00 
7 Out-of-Home Rs. 03.00 


(Hoardings, BQS ,Airports, Rly.Stations, Bus po 
/Metro/Cars Branding Train Wrapping etc.) 


| 8 | Special FAM Tours with Strategic Partners Fo Rs. 01.00 
Film making & destination promotions Poo Rs. 05.00 
10 Website, Mobile Apps & Maintenance Fo Rs. 02.00 
11 Bloggers Express Foo Rs.01.00 
12 Video & other competitions for Destination az Rs.01.00 
Promotions 
13 Other Misc. (Souvenir and other activities not Rs.03.00 
included in the above plan) 
Grand Total - Rs. 45.00 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/०६/प्र.क्र.४२६/पर्यटन 


२. “प्रसिध्दी (३४५२ १९३१)* या बाबीसाठी सन २०२१-२२ या वर्षासाठी रुपये १५०.०० कोटीची 
अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे. तथापि, या बाबीसाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी 
अर्थसंकल्पीत रुपये १५०.०० कोटीच्या ३०% म्हणजेच रुपये ४५.०० कोटी निधी वितरणास वित्त 
विभागाने मान्यता दिली आहे. 

३. संदर्भ क्रमांक २ येथील दिनांक ७.१.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय 
व राज्यस्तरावर खाजगी आयोजकांकडून आयोजित केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांना पर्यटन 
विभागाकडून प्रायोजकत्वाव्दारे वित्तीय सहाय्य देणे, यासाठी धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. 
यानुसार सन २०२१-२२ च्या वार्षिक प्रसिध्दी कृती आराखड्यातील संबंधित बाबींची अंमलबजावणी 
संदर्भ क्रमांक २ येथील दिनांक ७.१.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या धोरणानुसार 
करण्यात यावी. 


अटीव शर्ती - 


१) पर्यटन संचालनालयाने मिडिया प्लॅन मध्ये मंजूर केलेल्या प्रत्येक बाबींची प्रक्रीया राबवून 
अंमलबजावणीस व खर्च करण्यास शासनाची पूर्व मान्यता व अंतिम मान्यता घेणे आवश्‍यक 
राहील. सदर निधी शासन मान्यतेनंतर खर्च करावयाचा आहे. 

२) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक बाबीच्या संदर्भात वित्तिय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याची प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता घेणे 
आवड्यक आहे. 

3) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत विहीत 
केलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


४) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याबाबतची सर्व जबाबदारी 
संचालक, पर्यटन संचालनालय यांची राहील. केवळ तरतूद उपलब्ध आहे म्हणून खर्च करण्यात 
येऊ नये. 


५) सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये शासकीय जाहिरात वितरण 
धोरण व त्यात वेळोवेळी सुधारणा करुन आदेश निर्गमित केलेले आहेत. या आराखड्याची 
अंमलबजावणी करतांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. तथापि, अपवाद म्हणून पर्यटन संचालनालय स्तरावर प्रसिध्दी मोहिम 
राबविण्यासाठी व विविध महोत्सव / कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी जाहिरात अभिकर्ते, 
सोडल मिडिया एजन्सी यांची निवड करण्यास दिनांक८/९/२०२० च्या पत्रान्वये मान्यता दिली 
असून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) कोणतीही बांधीलकी (commitment) प्रस्तावित करण्यापूर्वी त्या कार्यक्रम/ उपक्रम/ 
कार्यवाहीतुन VACHE कोणता लाभ होण्याची क्षमता प्रथम काळजीपूर्वक तपासण्यात यावी. 


७ सदर रकमेच्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाशी ताळमेळ घाळून अहवाल शासनास सादर 
करावा. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडडी - ४, "३४५२-पर्यटन', ०१-पर्यटनासाठी 
पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत 
योजना (०२) (०४ प्रसिध्दी (३४५२ १९३१) ५० इतर खर्च (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 

पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/०६/प्र.क्र.४२६/पर्यटन 


टाकण्यात यावा व तो सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


८) प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक २४.०६.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत असून सदर शासन निर्णयामधील प्रत्येक अटींची व 
परिशिष्टामधील तपासणी सूची बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


९) सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.४४०/व्यय-१५, दि.२३.०७.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०२११०२७१६०११०६६२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ramesh 
Jayaram Kadam - 
(र. ज. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन,मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
8) मा. मंत्री(पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५)मा. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा. राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 
७) मा. सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 
८)मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
९) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
१०) मा. सर्व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 
११) मा. सर्व विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 
१२) प्रधान सचिव, पर्यटन यांचे स्वीय सहायक 
१३) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१४) महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
१५) महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
१६) महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 
१७) संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१८) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
१९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२१/०६/प्र.क्र.४२६/पर्यटन 


२०) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२१) नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

२२) वित्त विभाग (का.व्यय-१५/अर्थ-११) मंत्रालय, मुंबई. 

२३) सामान्य प्रशासन विभाग का.३४ 

२४) अवर सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, 
मुंबई. 

२५) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


